वाचा: 


शासन निर्णय : 


१) 


२) 


३) 


8) 


4) 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची clad करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२७ /बांधकाम-४ 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : १८ जुले, २०२४. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना- 
८, दि. ०९ सप्टेंबर २०१०. 
area परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 


ऑक्टोबर, २०१५. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ 


जानेवारी, २०२२. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ 


फेब्रुवारी २०२४. 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १४०५,१४१५,१४१३,१५४९ व १५७६/२०२४ दि. २०मे व ०३, of जून २०२४. 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


2 विधान —_ अंदाजित १० वर्ष देखभाल 
ss wa aa/ ee कामाचे नाव लांबी (कि.मी) किंमत दुरूस्ती अंदाजित 
"| तालुका (रु. लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
रामा ५१ ते आरेगाव रस्ता 
| ३.६०० ४६७.०५ २०.७७ 
(_-०७, ODR-94) 
२ फेतरा ते मोप रस्ता (LR-34, ODR-9& 2) ४.००० ५४१.७५ २३.५६ 
इजिमा-१६८ (हिवळणी फाटा) ते पिपलगाव 
3 रस्ता ५.००० ६९०.७८ ३१.०८ 
रस्ता (TR-94, VR-920) 
ह रामा २६२ पुसद ते हेगडी रस्ता ा er sees 
पुसद, .५०० oO, ह 
/ (ODR-96%, ॥॥३॥-०४) 
उसद ine रामा-५१ ते पन्हाळा म्हेसमाल रस्ता 
षु YAV- 8.200 ५६५.५७ २५.४१ 
pe (ODR-9E2, 1३-४१) 
प्रजिमा ३२ ते भंडारी राजना रस्ता 
& ७.६०० ९५०.४२ ४२.७२ 
(ODR-9&9, MRL-98) 
प्रजिमा-४७ ते धनसळ मनसळ रस्ता 
9 3.200 ५७६.०८ २५.४४ 
(ODR-92, ।_3-१९) 

पुसद/ बोरी ते साई रस्ता 
८ ad ४.८०० ७७६.०० ३५.१८ 

महागाव (ODR-949, MRL-93) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२७/बांधकाम-४ 


इजिमा-१२२ ते आपटी रस्ता 


५.०१० ७१४.३८ २.५ 
र; वणी/ (MRL-03) } रै a 
षि मारेगाव प्रजिमा-६९ ते चिचाळा रस्ता Sis ee दलात 
(/१-८७) .८५ : .४५ 
सावर्ला ते कोना रस्ता 
ie 3.900 ४५८.८९ २१.०४ 
(ODR-23§) 
2 रामा-३१९ ते पठारपुर रस्ता — Soon Hees 
(VR-99) 7 : र 
वणी वणी इजिमा-७६ ते इजासन रस्ता 
१३ / वणी | Rp- 3.§00 439.40 २४.९८ 
og (VR-&4, ६२) 
om री a रामा-३१७ ते भुरकी रस्ता गगह gene a 
(e) 2 ळू ‘ 
र (ODR-234) 

a ढाकोरी ते देऊरवाडा रस्ता लका कता re 
र (/३-१६४) न 2 : 
र रामा-३१५ ते विठोली रस्ता — whe 

.०५ . : 
(VR-38) 
ae वणी/ खातेरा ते वेळद रस्ता वतः seek Fos 
.0६० .0 ऱ 
झरी-जामणी (VR-9&8) 
ba अडेगांव ते आमळोम रस्ता gs ee er 
(/३-१६७) न १290 न 
प्रजिमा-१५ ते राऊत सावंगी रस्ता 
१९ ३.०४० ४१८.१४ १६.९९ 
राळेगाव/ (LR-0§,VR-34, ३९) 
बाभुळगाव रामा-३०० (खर्डा) ते येरणगाव रस्ता 
२० ९.२०० ११८१.८० ४८.७९ 
(MRL-93, 0121-३६) 
वो प्रजिमा-१८ते पिपळखुटी रस्ता sak ता eee 
.0५० : ; 
(LR-84, ODR-40) : 
राळेगाव/ प्रजिमा-१७ ते मांगुर्ला रस्ता 
२२ aad RD- 4,000 ६४७.७४ २७.३१ 
कळंब | vay त जड 
रामा-२६७ ते किनवट रस्ता 
०७७ . L219 9 
23 (MRL-§, 009१-९८) ६.९०० ९३२.२ ३६.७६ 
वत प्रजिमा-४६ वर्धा ते चोंडी रस्ता ies aes er 
राळेगाव/ (13-१८, 009१-९३) = न | 
ं राळेगाव रामा ०७ ते दहेगाव मांगी आष्टोणा रस्ता ae eae ee 
र (11-१४, ODR-920,998) : न न 
म राळेगाव/ प्ररामा १४ ते वृंदावन टाकळी रस्ता Stee sks — 
पांढरकवडा (LR-43, ४३-१८) : ; न 
sis प्ररामा-१४ ते विठठळवाडी रस्ता ता त co 
2140 > , 
(LR-Yo, VR-988) : 
इजिमा-८६ ते रामगाव रस्ता 
२८ ३.७०० ५२३.८८ २४.४८ 
(LR-98, VR-43) 
डी RD- ae aeons 
/ -३१६ते पांढुर्णा रस्ता 
28 aos YAV- 3.280 ४७२.५० २२.१५ 
यवतमाळ (MRL-o9, VR-9309, १३८) 
॥०७८ 
रामा-३१८ ते बरबडा- चौधरा रस्ता 
30 3.000 88.22 २०.७० 
(MRL-92, ४३-६९, ६६) 
प्ररामा-१४ ते येळाबारा रस्ता 
२३१ ७.१०० ९३०.२६ ४२.२५ 


(TR-9&,ODR-4¥) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२७/बांधकाम-४ 


यवतमाळ/ प्ररामा-०६ ते मुरझडी बोरगांव रस्ता 
i (gens 4.00 १०७८.५५ ४९.६५ 
यवतमाळ (MRL-09, ५३-६३) 
रामा- २९० ते वडगांव (आंध) ते पाभळ रस्ता 
33 RD- 3.830 4Q3.¢3 २७.४१ 
VAV- (LR-0¢, ५३-९८, १३८) 
यवतमाळ/ लाडखेड ते विडुळ ते मोरगव्हाण रस्ता 
३४ दा “०७८ ३.९५० ५७७.९८ २६.४१ 
दारव्हा (MRL-o4, VR-9§%) 
रामा-२८२ ते लाडखेड-जांबोरा-धवलस रस्ता 
34 ४.५०० ७५७.११ ३५.५० 
(MRL-03, ODR-28) 
दिग्नस- SH-222 रामगाव रामेश्वर धामनगाव देव ते 
३६ | दारव्हा/ चौसळ तालुका बार्डर रस्ता 4.000 ६४४.९२ २८.८८ 
दारव्हा (॥३॥_-१४,५३-१७,१९) 
दिग्रस- 5--२५७ ते देऊळगाव अंतरगाव डोल्हारी ते 
30 दारव्हा / ब्रम्हनाथ रस्ता 8.000 9909.83 ५१.७० 
दारव्हा (TR-019,O0DR-8, 99,93) 
र MSH-98 ते खंडाळा रस्ता ie ay ae 
: दिग्रस- RD- (LR-09,VR-4¢) र्र aes र 
दारव्हा / | YAV- | सारंगपूर कापसी बोरगांव लिंगा कामठवाडा 
38 नेर AWS रस्ता ९,४०० ११६७.४५ ५२.७७ 
(MRL-08,ODR-22) 
मोख ते रामगाव रस्ता 
४० 3.000 348.22 १६.०२ 
दिग्नस- wea कत 
Lae ईसापुर पेळू राहटी सावली पोहरदेवी रस्ता 
४१ / वि ५.००० ६१९.३४ २८.०३ 
दिग्रस (MRL-93,VR-4 9) 
MDR-28 (नेताजी नगर) ते जोगलदरी रस्ता 
४२ ४.३२० ५८६.४१ २५.९८ 
(_3-०६,५/३-४१,४२) 
एकूण ४२ कामे १९३.५५० । २६२३२.१५ ११६६.९९ 

१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. २३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोत्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२७/बांधकाम-४ 


i) 


ii 


vi) 


vil) 


प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद 
New Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू 
लांबीच्या रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) dt 
धावपट्टी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations Jaa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावी. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन 
करावे लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा 
वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु 
नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wor हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. 
या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ४२७/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२११५०९९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c505422af6 


6a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Vi N A Y A KR A O Pp A T | L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72F5CAESFDDC4F8C964F 3AF 
(C6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.07.19 10:44:13 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

) 

) 

) 

) 


AD 


oC 0८ ww 


4 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती विभाग, अमरावती. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, यवतमाळ. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
) 
) 


Nn S&S ४ 


2६4) 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


